नवीन डी.पी.एन. अभ्यासक्रमास मान्यता देण्याबाबत. 
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत (१) प्रादेशिक 
मनोरुग्णालय, ठाणे व (२) प्रादेशिक मनोरुग्णालय, 
पुणे येथे सेंटर ऑफ एक्सीलन्स (बी) अंतर्गत डिप्लोमा 
इन सायकियाट्ररिक नर्सिंग (डी.पी.एन.) हा अभ्यासक्रम 
सुरु करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: एनयुआर-२०२२/प्र.क्र.१३०/२२/शिक्षण-१ 
९ वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक:-०९ जून, २०२२ 


वाचा : १) महाराष्ट्र राज्य शुश्रूषा व weap शिक्षण मंडळ, यांचे पत्र क्र. 

मराश्ुवपशिम/२०२/ १००३६१, दि.०२.११.२०२१ 

२) महाराष्ट्र राज्य शुश्रूषा व wep शिक्षण मंडळ, यांचे पत्र क्र. 
मराश्ुवपशिम/२०२/ १००३८१, दि.०२.११.२०२१ 

३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय, क्र.एनयुआर- 
२०१७/प्र.क्र.२१२/१७/शिक्षण-१, दि. १३.०७.२०१८. 

४ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.प्रामरू २०१६/प्र.क्र.२/आरोग्य 
३अ, दि.१६.०९.२०१९. 


प्रस्तावना: 

सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे व प्रादेशिक 
मनोरुग्णालय, पुणे येथे सेंटर ऑफ एक्सीलन्स (बी) अंतर्गत डिप्लोमा इन सायकियाट्र्रिक नर्सिंग 
(डी.पी.एन.) हा अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव अनुक्रमे संदर्भ क्र. (१ व (२) येथील 
पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य BAT व परावैद्यक शिक्षण मंडळ यांच्याकडून शासनास प्राप्त झाला 
होता. महाराष्ट्र राज्य शुश्रूषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ यांनी सदर प्रस्तावाची शिफारस केली 
होती. सदर शिफारस विचारात घेऊन प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे व प्रादेशिक 
मनोरुग्णालय, पुणे येथे शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी प्रत्येकी २० (वीस) विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेसह 
नवीन डिप्लोमा इन सायकियाट्रिक नर्सिंग (डी.पी.एन.) अभ्यासक्रम सुरु करण्यास परवानगी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य शुश्रूषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ यांनी संदर्भ क्र. (१ व (२) अन्वये 
केलेली शिफारस विचारात घेऊन, केंद्र शासनाच्या सेंटर ऑफ एक्सीलन्स (बी) अंतर्गत प्रादेशिक 
मनोरुग्णालय, ठाणे व प्रादेशिक मनोरुग्णालय, पुणे येथे शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी प्रत्येकी 
२० (वीस) विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेसह नवीन डिप्लोमा इन सायकियाट्गरिक नर्सिंग (डी.पी.एन.) 


शासन निर्णय क्रमांकः एनयुआर-२०२२/प्र.क्र.१३०/२२/शिक्षण-१ 

अभ्यासक्रम सुरु करण्यास पुढील अटी व area अधीन राहून याव्दारे शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

अटी व adh: 


१) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेशाकरिता राज्य शासन/ केंद्रशासन/ मा.सर्वोच्च न्यायालय अथवा 
मा.उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेज्ञानुसार कार्यपद्धती अवलंबण्यात यावी. 
२) भारतीय परिचर्या परिषद, नवी दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य शुश्रूषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ व 
राज्य शासन यांनी डिप्लोमा इन सायकियाठट्रिक नर्सिंग (डी.पी.एन.) अभ्यासक्रमासाठी विहित 
केलेल्या नियमांचे व मानकांचे पाळन करणे संस्थेस बंधनकारक राहील. 
३) भारतीय परिचर्या परिषद, नवी दिल्ली यांनी घातलेल्या अटींची पूर्तता करणे संस्थेस 
बंधनकारक राहील. 
४) भारतीय परिचर्या परिषद, नवी दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य शुश्रूषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ यांनी 
डिप्लोमा इन सायकियाट्गरिक नर्सिंग (डी.पी.एन.) अभ्यासक्रमासाठी विहित केलेल्या प्रमाणकांची 
योग्यरित्या पूर्तता करून संस्थेने दरवर्षी परिषदेची/मंडळाची मान्यता मिळविणे आवश्‍यक आहे. 
५) सदर मान्यता महाराष्ट्र राज्य शुश्रूषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ यांनी Host शिफारसीच्या 
आधारे व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयाच्या आधारे देण्यात 
येत आहे. 
९) संस्थेने डी.पी.एन. अभ्यासक्रमास महाराष्ट्र राज्य शुश्रूषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाची 
संलग्नता मिळाल्यानंतरच विद्यार्थी प्रवेशित करावेत. 
१० संस्थेने कोणत्याही परिस्थितीत शासनाने मान्य केलेल्या विद्यार्थी प्रवेशा क्षमतेपेक्षा जास्त 
विद्यार्थी प्रवेशित करु नयेत. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्य शुश्रूषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ अधिनियम, २०१३ 
नुसार शासनास प्रदत्त अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. तसेच सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६०९१४४६२६९८१३ असा 
आहे. हे आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRINIVAS PUNDLIKRAO KOTWAL 

S H R | N | VA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d32b061d22e577cf43207f6a86cadc4ce1 798644845 


edd3b3fb5ef54c3051c62, 
pseudonym=FBB5CB78D48FD59F DB880E6E036B604B588885 
2F, 


serialNumber=30EC04F686F0E87515C68A42BC5DF9353C8AF 


939EF1A35539184495DA3E943C6, cn=SHRINIVAS 
PUNDLIKRAO KOTWAL 


(डा. श्रीनिवास पु. chicas) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनयुआर-२०२२/प्र.क्र.१३०/२२/शिक्षण-१ 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मंत्री (वै.शि.) यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.राज्यमंत्री (वै.शि.) यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव, भारतीय परिचर्या परिषद, ८ वा मजला, एनबीसीसी सेंटर, प्लॉट नं.२, कम्युनिटी 
सेंटर, ओखला फेज-१, नवी दिल्ली-११० ०२०. 

७. अपर मुख्य सचिव ,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 

८. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई. 

९. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, ८ व ९ वा मजला, न्यु एक्सेलसिअर बिल्डींग, 
ए.के.नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४००००१. 

१०. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

११. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

१२. प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य शुश्रूषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ, मुंबई. 

१३. प्रबंधक, महाराष्ट्र परिचर्या परिषद, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (शिक्षण-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


